मा. उच्च न्यायालयामार्फत आयोजित विविध 
परिषदा, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, इ. वरील खर्चाचे 
वित्तीय प्राधिकार प्रदान करणेबाबत. 

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-२ 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२०/२५७/प्र.क्र.३१/का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ - 
१. प्रबंधक, मुळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायाळय यांची पत्रे क्र. ०&5/8&5/0०॥/२०२०/३७, 
दि. ०५/०३/२०२० व क्र. ?&८/8&5/००॥/२०२२/६, दि. १२/०१/२०२२. 


प्रस्तावना - 

मा. उच्च न्यायालयामार्फत उच्च न्यायालयाचे मुख्यपीठ तसेच नागपूर, औरंगाबाद व पणजी 
खंडपीठातील विविध परिषदा, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, इ. चे आयोजन केले जाते. त्याकरिता प्रस्ताव 
शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात. परंतु, सदरहू प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने तसेच 
काही वेळा तातडीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या बैठकांसाठी वेळेत प्रशासकीय मान्यता घेऊन खर्च 
करणे कठीण ठरत असल्याचे विचारात घेऊन उच्च न्यायालय प्रशासनाने उपरोक्‍त बाबींकरिता 
(उच्च न्यायालयातील नियमित बैठका वगळून) होणाऱ्या खर्चाकरिता तसेच सदरहू खर्चाच्या रकमा 
संक्षिप्त देयकावर काढण्यासाठी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-२ मध्ये विशेष 
अधिकार प्रदान करण्यास मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
त्यास मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 

वित्तीय अधिकार प्रदान समितीच्या मान्यतेस अनुसरुन मुंबई उच्च न्यायालयामार्फत 
आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध परिषदा, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, इ. (उच्च न्यायालयातील 
नियमित बैठका वगळून) प्रसंगी होणाऱ्या खर्चाकरिता मा. मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांना प्रत्येक प्रसंगी रु. ३०.०० लक्ष च्या मर्यादेत वित्तीय प्राधिकार प्रदान करण्यास तसेच सदरहू 
खर्चाच्या रकमा संक्षिप्त देयकावर काढण्यास यासोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्टात विहीत 
अटींच्या अधिन राहून वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या निर्णयाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तींचा वापर हा विविध वित्तीय 
प्रकाशनांमध्ये अंतर्भूत असलेले नियम आणि विनियम यामधील अटींच्या व शर्तीच्या अधिन तसेच 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यकारी AAA अनुपालनाच्या अधीन राहून करण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२०/२५७/प्र.क्र.३१/का.४ 


३. सदर अधिकारात विहीत अट/अटी पूर्ण होत नसतील तर अशा प्रस्तावास वित्त विभागाची 
(संबंधित व्यय कार्यासनाची) वित्तीय मंजुरी आवश्‍यक राहील. 


४. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्‍ती, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८, भाग-२ व्दारा प्रदान करण्यात आलेलया वित्तीय शक्तींचा एक भाग म्हणून 
समजण्यात यावी. ज्यावेळी भाग-२ चे प्रकाडहन छापले जाईल त्यावेळी त्यात या शक्‍तीचा अंतर्भाव 
करण्यात येईल. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६८/२०२२/विनियम, 
दि.२१/०२/२०२२ व अनौसंक्र १६४/व्यय ५, दि.११/०२/२०२२ अन्वये तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५१७३१३१३९१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtr. 
2.5.4.20=87a3595a52aa9c93dd1 1cf6d08eb9c32c25 1f947 16de23ff6 
3e49022fdaff41f, 


pseudonym=6A79AD3FDF52C35863D0C4816D76B8E9A827102D, 
K M H KA R I Number=27C674EF79FE187EBCDF4FA9C80062ECA97A210FB 
0D7B7554B8FA6D755925AD1, cn=PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 
te: 2022.12.15 17:35:20 +05'30' 


(प्रविण अ. कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय ,मुंबई. 

२. प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

३. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ,औरगाबाद. 
४. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायाळय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-एक,मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

९. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, नागपूर/ औरंगाबाद. 

१०.वित्त विभाग, व्यय ५/विनियम कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, का.२३/२४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२०/२५७/प्र.क्र.३१/का.४ 


शासन निर्णय क्र. एचसीटी-५२२०/२५७/प्र.क्र.३१/का.४, दि. १५/१२/२०२२ सोबतचे परिशिष्ट 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-दोन अन्वये 


विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 


अ.क्र. Beda वर्णन अधिकाराचा वापर प्रदान केलेल्या अटी 
करण्यास सक्षम अधिकाराची मर्यादा 
अधिकारी 
i. ae ; 2. 3. 1 nel 4, 
| नवीन शक्‍ती मा. मुख्य UATE, | रु. ३०.०० लक्ष १. अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
उच्च न्यायाळयामार्फत उच्च न्यायालय प्रत्येक प्रसंगी २. या वित्तीय areata वापर विविध परिषदा, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, 
आयोजित करण्यात येणाऱ्या /मुंबई. इ. (उच्च न्यायालयातील नियमित बैठका वगळून) आयोजनाकरिता 


विविध परिषदा, कार्यशाळा, 
प्रशिक्षण, इ. (उच्च 
न्यायालयातील नियमित बैठका 
वगळून) आयोजनाच्या खर्चास 
तसेच सदर खर्चाच्या रकमा 
संक्षिप्त देयकावर काढण्यास 
मंजूरी देणे. 


ज्या बाबींसाठी संक्षिप्त देयकावर रककम काढणे आवश्‍यक असेल 
अऱ्या बाबींकरिता खर्चाच्या रकमा काढण्याच्या प्रयोजनार्थ करता 
येईल. 
या वित्तीय शक्‍तीअंतर्गत भेटवस्तूवरील खर्चाचा अंतर्भाव राहणार 
नाही. 
३. 


& . 


. खर्चाला मंजूरी देण्यासंबंधीचे अधिकार वित्तीय प्राधिकाऱ्यांना असले 


आखून दिलेली कार्यपध्दती व सर्वसाधारण आदेशाचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 


तरच संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढता येईल. 

खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

या वित्तीय शक्‍तीचा वापर करुन वेतन व भत्ते याकरिता संक्षिप्त 
देयके सादर करता येणार नाही. 

काटकसरीच्या आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांकडे एक महिन्यापूर्वी काढलेल्या एकाही संक्षिप्त देयकाचे 
तपशिलवार देयक लेखा परिक्षकांना सादर करण्याचे प्रलंबित असू नये. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचसीटी-५२२०/२५७/प्र.क्र.३१/का.४ 


९. संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्यासाठी कार्यालयाकडून 
ज्ञापन/आदेडश काढण्यात यावा व त्यामध्ये ज्या बाबींसाठी रक्‍कम 
काढावयाची आहे, त्यामध्ये पुढील बाबींचा उल्लेख करण्यात यावा. 

अ  याकार्यालयाकडे एकही संक्षिप्त देयकाचे तपशिळवार देयक 
लेखा परिक्षकांना सादर करण्याचे प्रलंबित नाही. 

ब) या ज्ञापनान्वये काढण्यात येणाऱ्या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार 
देयक विहीत कालावधीत सादर करण्यात येईल. 

क) संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक सादर करण्यास जबाबादार 
असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याचे (उदा. आहरण व संवितरण अथवा 
अन्य) पदनाम विहीत करावे. 

ड) खर्च संक्षिप्त देयकाव्दारे करणे अनिवार्य आहे. 

१०. मंजुरी प्राधिकाऱ्याला सदर खर्चाच्या बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या 
वित्तीय शक्‍तींचा उल्लेख मंजूरी ज्ञापनात/आदेशात करण्यात यावा. जसे 
“वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग- 
(क्रमांक लिहिणे), अनुक्रमांक- (क्रमांक लिहिणे), नियम/परिच्छेद क्रमांक 
(नियम पुस्तिकेच्या नावासह लिहिणे) (शा.नि.---विभाग, क्रमांक--- 
,दिनांक---, लिहिणे)” 

११. संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या रक्कमेतून खरेदी करावयाची 
असल्यास तत्संबंधी पूर्व तयारी केलेली असावी. (उदा. निविदा, 
करारपत्रे अंतिम करणे इत्यादी.) 

१२. सदर वित्तीय ठाक्‍तींतील बाबींकरिता, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला मधील वित्तीय अधिकार विभागास 
वापरता येणार नाही. 


मम ममल 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


